सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
बाल संगोपन योजनेकरीता (२२३५ बी९०६) 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२१/प्र.क्र.६६/ का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-१७ जून, २०२१. 


वाचा :- 
१. मा. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुमोटो रिट याचिका क्र.४/२०२०, दि.०३/०४/२०२० 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/बालसं/का-५/अनुदान/२०२१- 
२२/२१४२, दि.०७/०५/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 


समाजकल्याण, १०२, बाळ कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५)(०१) 


बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 


(वेतनेत्तर) (2234 बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२१-२२या वित्तीय वर्षासाठी महिला व बाल 


विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेत्तर या बाबीसाठी 


रु.१९८०.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्था तसेच जिल्हा 


स्तरावरून बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना उपरोक्‍त लेखाशिर्षाअंतर्गत 


अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीतून सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये पहिल्या सहामाहीचे अनुदान 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय-: 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), 


(१५)(०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक 


अनुदाने (वेतनेत्तर (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षारअंतर्गत वित्त विभागाने सहमती दिल्यानुसार 
रकाना क्र. ३ नुसार रु. ९९०.०० लक्ष (अक्षरी रु.नऊ कोटी Aaa लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्त, 


महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाळसं-२०२१/प्र.क्र.६६/का-०८ 


(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित प्रस्तावित 
अंदाज वितरण 
a 2 3 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९८०.०० ९९०.०० 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
(१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), 
(94)(09) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी९०६) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
2. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३६/२०२१/व्यय-६, 
दि.१५/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"५/.॥8॥१/959॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६१७१६५२०४७४३० असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR 
MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२१/प्र.क्र.६६/का-०८ 


१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१३. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-, मंत्राळय, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१७. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१८.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती, का-०८. 


es 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


